आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १५९१ अस्थायी पदांना व 
बाहयस््रोताद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ .१०.२०२३ 


Pat १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२ / प्र.क्र.९५/ का-७ 
दि. ०५.०४. २००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.०४.१०.२००४, 
3. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२०/प्र.क्र.१२/ का७-अ , 
दिनांक १७.३.२०२३, 
४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ / आस्था 
/ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत / का-१ /२०२२-२३/५१८२, 
दि.२९.८.२०२३, 
५. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.८.२०२३ 
व शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क . ,दि.६.९.२०२३. 
प्रस्तावना:- 
महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेऊन शासन निर्णय, 
महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ०५.० ४.२००३ अन्वये आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
१५४३ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अज्ञा एकूण १५९१ पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ 
पदांना अशा एकूण २३०७ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०२३ ते ३१.०.२०२३ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील दिनांक ३१.८.२०२३ चा शासन निर्णय व दि.६.९.२०२३ च्या 
शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०२३ ते दिनांक २९.२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, असे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दिनांक २९.८.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार महिला व बाल 
विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील वेतनावरील पदे, मानधनी पदे व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या 
पदांना अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४३ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे 
अशा एकूण १५९१ पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकूण २३०७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.२.२०२४ पर्यंत या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर या 
पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आलेली आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग are  निर्णण क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.८.२०३ व वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६११५७००२४३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
SHIVAJI P 00000 er se eee 


5.4.20=462c07554eac404147684ed8b27adc8a1c2a78feBffea3c9 
dd01377€25176a36, ICode=400032, st=Mahi 


KARWAR rennet 
(शिवाजी कारवार) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत), 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत), 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत), 
वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारण-१), मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२३/प्र.क्र.२२/का-७ अ, दि. ०६.१०.२०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 
॥- ५) आयुक्‍त | -- | 923900-294800 (iia eaaly| 
२ सह आयुक्त 5-२५ | ७८८००-२०९२०० 1 a 
३ उपआयुक्त 5-२३ | ६७७००-२०८७०० २ 
४ उपसंचालक S-23 | ६७७००-२०८७०० = a 
४ सहायक आयुक्‍त ( दि. 23.¥.2093 | 5-२० | ५६१००-१७७५०० २ 
अन्वये नवनिर्मित- १ पद) 
५ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 5-२० | ५६१००-१७७५०० ३० 
वर्ग- १ 
६ ंबालमानसशास्त्रज्ञ S-20 | ५६१००-१७७५०० ४६ 
७ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, | 5-१५ | ४१८००-१३२३०० १२ 
वर्ग-२ (शा.नि. दि.५.२.१३ अन्वये ६ 
नवनिर्मित पदे) 
८ निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-२ । 5-१५ | ४१८००-१३२३०० ee - | 
९ अधिव्याख्याता 5-१५ | ४१८००-१३२३०० Sa ae 
| do. | सांख्यिकी अधिकारी 5-१५ | ४१८००-१३२३०० a a 
हि q | लेखाधिकारी  (शा.नि.दि.०५.०४.०३ | 5-१६ | ४४९००-१४२४०० ९ 
अन्वये १ पद, शा.नि. दि.०५.०२.१३ 
अन्वये नवनिर्मित ६ पदे व दि. 
२३.४.२०१३ अन्वये २ नवनिर्मित पदे) 
१२ | अधीक्षक वर्ग-२ 5-१५ | ४१८००-१३२३०० २७ 
१३ | वैद्यकीय अधिकारी 5-१५ | ४१८००-१३२३०० षु 
१४ | निरिक्षिक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-३ | 5-१६ | ४४९००-१४२४०० 1 oe 
१५ | उप अधीक्षिका 5-१६ | ४४९००-१४२४०० (८: 
१६ | सहायक लेखाधिकारी (झा.नि. दि. | 5-१५ | ४१८००-१३२३०० ४१ 
२३.४.१३ अन्वये नवनिर्मित ४ पदे व दि. 
८.४.२०१३ अन्वये ३५ नवनिर्मित पदे) 
१७ | कार्यालयीन अधीक्षक 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ४ 
१८ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४ | ३८६००-१२२८०० २ 
१९ | जिल्हा परिविक्षा अधिकारी 5-१६ | ४४९००-१४२४०० ५१ 
२० | परिविक्षा अधिकारी (नवनिर्मित २ सह) 5-१४ | ३८६००-१२२८०० १५९ 
२१ | प्रमुख लिपिक Ita. दि. २३.४.१३ | S-93 | ३५४००-११२४०० नि 
अन्वये २ नवनिर्मित पदे) 
२२ । समुपदेशक 5-१३ | ३५४००-११२४०० ४६ 
२३ | समुपदेशक 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ४ 
२४ संरक्षण अधिकारी 5-१४ ३८६००-१२२८०० ३७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 

२५ | विधी सल्लागार 5-१४ ३८६००-१२२८०० ३७ 

२६ | परिचारिका 5-१३ ३५४००-११२४०० ३० 

२७ | प्रशिक्षित शिक्षक 5-८ २५५००-८११०० २ 

२८ | ग्रंथपाल 5-१० २९२००-९२३०० १ 

२९ । वरिष्ठ लिपिक 5-८ २५५००-८११०० ४५ 

३० | शिक्षक 5-८ २५५००-८११०० १९ 

३१ | निदेशक 5-८ २५५००-८११०० २२ 

३२ | टर्नर फिटर 5-८ २५५००-८११०० १ 

३३ | रेडिओ-वायरमन S-¢ 24400-29900 q 

३४ | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5-७ २१७००-६९१०० ३७ 

३५ | कनिष्ठ लिपिक 5-६ १९९००-६३२०० ११० 

३६ | संरक्षण अधिकारी कनिष्ठ 5-६ १९९००-६३२०० ३५८ 

३७ | वाहनचालक 5-६ १९९००-६३२०० ३८ 

३८ | वरिष्ठ काळजी वाहक 5-३ १६६००-५२४०० ४० 

३९ । स्वयंपाकी 5-३ १६६००-५२४०० ४३ 

vo | नाईक 5-३ १६६००-५२४०० १ 

४१ शिपाई 5-१ १५०००-४७६०० ३९ 

४२ | कनिष्ठ काळजीवाहक 5-१ १५०००-४७६०० १५८ 

४३ | पहारेकरी 5-१ १५०००-४७६०० १९ 

४४ | MISTI 5-१ १५०००-४७६०० ४६ 

४५ | मदतनीस 5-१ १५०००-४७६०० १ 

४६ | ST 5-१ १५०००-४७६०० २ 

४७ | परिचर 5-१ १५०००-४७६०० २ 

४८ वेतनावरील एकूण पदे १५४३ 

४९ | मानद वैद्यकौय अधिकारी - मानधनी प्रति भेट रु.१००/-परंतु द.म. ४८ 

जास्तीत जास्त रु. १२००/- 

yo | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाऱ्यांना | मुंबई शहर व उपनगर येथे ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी सहायक | रु.१५,०००/-अन्य 
(बाहयस्त्रोताद्वारे) तालुकक्‍्याकरीता रु. १२०००/- 

५१ | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाऱ्यांना | मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी | १२,०००/- अन्य तालुक्‍्याकरीता 
(बाहयस्त्रोताद्वारे) रु. १००००/- 

42 बाह्य यंत्रणेद्वारे एकूण पदे ७१६ 

५३ एकूण अस्थायी पदे २३०७ 

SHIVAJI P 
KARWAR 
(शिवाजी कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


